सन २०१८-१९ करीता तालीम, कुस्ती केंद्राचा 
विकास करण्यासाठी आर्थिक सहाय्य वितरीत 
करण्याबाबत. 
महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन शुद्धिपत्रक क्रमांकः क्रीडायो-२३१८/प्र.क्र.२२७/क्रीयुसे-१, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : ३० मार्च, २०१९. 


वाचा :- 
१) शासन निर्णय शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग क्र. क्रीडायो-२३१८/ प्र.क्र. २२७/ क्रीयुसे-१, 
दिनांक ८ मार्च, २०१९. 
२) उपसंचालक, क्रीडा व युवक सेवा,पुणे यांचे क्रमांक क्रीयुसे/ताकुकेवि/झा.निर्णय/२०१८- 
१९/का-६, दिनांक १५/३/२०१९ चे पत्र. 
शासन शुद्धिपत्रक :- 
तालीम कुस्ती केंद्राचा विकास करण्यासाठी विविध सुविधा पुरविणे या योजनेसाठी सन २०१८- 
१९ या आर्थिक वर्षाकरिता तालीम कुस्ती केंद्राचा विकास करण्यासाठी विविध सुविधा पुरविणे या 
योजनेकरिता अर्थसंकल्पीत करण्यात आलेल्या तरतुदीमधुन रु.४०.०० लक्ष (रुपये चाळीस लाख 
फक्त) इतकी तरतुद सोबतच्या सहपत्रातील संस्थांना वितरीत करण्यास संदर्भ क्र. २ अन्वये मान्यता 
देण्यात आली आहे. 
२. सदर शासन निर्णयासोबतच्या अनुदान वितरीत करण्यात येत असलेल्या संस्थांच्या यादीतील, 
रकाना ३-अनुदान बाब यामध्ये अ.क्र. ३ येथील संस्थेकरीता “तालिम नुतनीकरण” तसेच अ.क्र. ५, 
६ व ७ या संस्थांकरीता “ कुस्ती मॅट” या बाबीचा Vardar करण्यात येत आहे. 
३. सहपत्रातील रकाना-१ मध्ये “अ.क्र. १,२,३,३,४,५,६” या ऐवजी “अ.क्र. १,२,३,४,५,६,७” 
असे वाचावे. 
४. सदर शासन शुद्धिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१९०३३०१६१८२२२६२१ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Rajendra Shank 


णि Pawar 
if 
Rajendra Ea pea alee anise 


Shankarrao Pawar कडकड मनाची 
(राजेंद्र पवार ) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 


१. मा.राज्यपाल तथा अध्यक्ष, आंतरविद्यापीठ क्रीडा महोत्सव आयोजन समिती, मुंबई. 


शासन शुद्धिपत्रक क्रमांकः क्रीडायो-२३१८/प्र.क्र.२२७/क्रीयुसे-१, 


२. मा.मंत्री, शाळेय शिक्षण व क्रीडा विभाग यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 
३. मा.विरोधी पक्षनेता (विधानसभा / विधानपरिषद) यांचे स्वीय सहायक, मुंबई. 
४. सर्व विधानसभा / विधानपरिषद सदस्य यांचे स्वीय सहायक. 

५. प्रधान सचिव, शाळेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 

६. आयुक्त, क्रीडा व युवक सेवा, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

७. महालेखापाल (लेखा अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-१ - मुंबई/महाराष्ट्र-२ नागपूर. 
८. महालेखापाल (लेख), महाराष्ट्र-१ - मुंबई/महाराष्ट्र-२ नागपूर. 

९. सर्व उपसंचालक, क्रीडा व युवक सेवा. (क्रीडा संचालनालयामार्फत) 

१०. सर्व जिल्हा क्रीडा अधिकारी (क्रीडा संचालनालयामार्फत) 

११. सर्व जिल्हा कोषाधिकारी (क्रीडा संचालनालयामार्फत) 

१२. वरिष्ठ कोषागार अधिकारी, पुणे. (संचालनालयामार्फत) 

१३. वित्त विभाग (व्यय-५)/अर्थ-८/नियोजन विभाग (का.१४७१), मंत्रालय, मुंबई. 
१४. कार्यासन अर्थसंकल्प, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१५. निवड नस्ती (क्रीयुसे-१). 


पृष्ठ २ पैकी २ 


